मौजे करंदी ता. शिरुर जि. पुणे येथे 
प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/ प्र.क्र. ६०/ आ ३अ 
१० वा मजला, गो.ते. रुग्णालय संकूल इमारत 
एल.टी.मार्ग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१ 
दिनांक : २७ जून, २०१९ 


वाचा - 
१) आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक संआसे/कक्ष ७आ/टे- 
७/करंदी/पुणे/स्थापन/न.क्र ६२१-२३/२०१५ दिनांक ३०/१/२०१६ 
२) संआसे/कक्ष ७अ/टे-७/करंदी/पुणे/स्थापन/३७१७/२०१८ दिनांक ४/७/२०१८ 
प्रस्तावना 


मौजे करंदी ता. शिरुर जि. पुणे येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन करण्याबाबतचा संचालक आरोग्य 
सेवा यांचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 

मौजे करंदी ता शिरुर जि. पुणे येथे “खास बाब” म्हणून प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्थापन 

करण्यास या शासन निर्णयन्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

२. सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहीत करुन सदर जागेवर 
प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 

सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०६१३१७३१५७१८१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


* Digitally signed by Rajendra Shamraoji Kaurte 
R वे] e Nn fa DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public He jepartm: 
ee postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=ed4c738df60ac2ac776b9e2481f77ad 
S h a mM fa OJ | 50aba9dc28bb3 1a482e03c7ee7b6f64d8, 
seri 


jalNumber=7caa550613a8c4cb7c593368fa 


a24e20d6f8985f5101 1 8e6fc1af8b04a443ee8, 
n=Rajend: ji Kaurte 


Kaurte ee 
(रा.शा. कौरते) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री, यांचे सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
२. मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुंटूंब कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/ प्र.क्र. ६०/ आ 337 


३. मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुंटूंब कल्याण), मंत्रालय, मुंबई. 

४. महालेखापाल 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई,/नागपूर 

५. आयुक्‍त तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई 
६. संचालक, ( कुटुंब कल्याण) आरोग्य सेवा, पुणे 

७. सह संचालक (रुग्णालये राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

८. सह संचालक (अर्थ व प्रशासन ), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

९. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे 

qo. जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा सामान्य रुग्णालय औध, पुणे 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१२. निवड नस्ती (आरोग्य ३अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


